पश्चिम क्षेत्रीय समितीच्या बैठकीस झालेल्या खर्चास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:पक्षेप-२०२४/प्र.क्र.६४/कार्या-जपुक (२९) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ सप्टेंबर, २०२४. 


प्रस्तावाना:- 


केंद्रीय गृहमंत्री, भारत सरकार, नवी दिल्ली हे पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेचे अध्यक्ष असतात. सदर 
समितीमध्ये महाराष्ट्रसह गुजरात, गोवा या राज्यांचा तसेच दादरा नगर हवेली, ट्विव-दमण या केंद्रशासीत 
प्रदेशांचा समावेश आहे. सदर समितीच्या बैठकीचे यजमान पद चक्राकार पध्दतीने संबंधित राज्यांमध्ये वाटप 
करण्यात येते. पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या २७ व्या बैठकीचे यजमान पद महाराष्ट्र राज्याकडे आले आहे. या 
परिषदेची बैठक महाराष्ट्रातील नाशिक येथे आयोजित करण्याचे प्रयोजन आहे. सदर बैठकीच्या पूर्वी मुख्य 
सचिव अध्यक्ष असलेल्या पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या १४ व्या स्थायी समितीची बैठक दिनांक ०२ ऑगस्ट, २०२४ 
रोजी नाशिक येथे आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीसाठी संबंधित राज्यातील व केंद्रशासित 
प्रदेशातील मुख्य सचिव व वरिष्ठ अधिकारी असे अतिमहत्वाचे अतिथी उपस्थित होते. नाशिक येथे आयोजित 
केलेल्या पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या १४ व्या स्थायी समितीच्या बैठकीची व्यवस्था करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, 
नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते. सदरची बैठक योग्य रितीने पार पडली असून, जिल्हाधिकारी, 
नाशिक यांनी बैठकीसाठी झालेल्या रु.४४,२३,२३५/- इतक्या खर्चाचा अंतिम तपशील सादर केला आहे. 
सदर खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या १४ व्या स्थायी समितीची बैठक दिनांक ०२ ऑगस्ट, २०२४ रोजी नाशिक 
येथे आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकी संबंधित राज्यातील मुख्य सचिव व वरिष्ठ अधिकारी असे 
अतिमहत्वाचे अतिथी उपस्थित होते. नाशिक येथे आयोजित केलेल्या पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या १४ व्या स्थायी 
समितीच्या बैठकीची व्यवस्था करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते. 
सदरची बैठक योग्य रितीने पार पडली असून, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी सादर केलेल्या 
रु.४४,२३,२३५/- इतक्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. कार्यासन अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-२६ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत असून, निधी वितरण करण्याची तसेच महाळेखापाल यांच्या लेख्याशी खर्च 
ताळमेळ करण्याची कार्यवाही करावी. 


३. सदरचा निधी जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्या नावे अदा करण्याची कार्यवाही आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः पक्षेप-२०२४/प्र.क्र.६४/कार्या-जपुक (२९) 


४. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी सदरचा निधी खर्ची टाकून त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र तात्काळ 
सादर करण्याची कार्यवाही करावी. 


५. सदर खर्च “मागणी क्र.ए-०४, मुख्य लेखाशीर्ष २०५२- सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (०९०)- 
सचिवालय, (००) (०१) सामान्य प्रशासन विभाग (अनिवार्य), २०५२००२५ अंतर्गत १३- कार्यालयीन खर्च 
अंतर्गत” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर असलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


६. हा झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग तीन, अनुक्रमांक-४, 
परिच्छेद-२७ (२) मधील तरतुदीनुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकाराच्या 
मर्यादेत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदरचा are निर्णय वित्त विभागाच्या अनौस ४५८/व्यय-४, दिनांक ०१.०८.२०२४ च्या अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलथ्ब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९०९११०३१६७४०७ असा आहे. हा अदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SACHIN 
RAMESHCHANDRA 
KAWALE 


(सचिन र. कावळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


ल. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, (का.क्र.२६ मार्फत) 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र ,मुंबई 

कार्यासन अधिकारी,सामान्य प्रशासन विभाग,(कार्या-२६) 

जिल्हाधिकारी, नाशिक 

५) सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन - २५, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

६) कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-४/ अर्थसंकल्प-१४), मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवड नस्ती / कार्यासन - जपुक (२९. ) 


AD 


AN 


oc 
cee >. Ve DS >> 


o~ 


पृष्ठ २ पैकी 2 


